मा. मंत्री महोदयांना शासकीय बंगल्याचे 
वाटप करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, दि.४ डिसेंबर, २०१९. 
शासन निर्णय : 


श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात, मा. मंत्री,महसूल, ऊर्जा व अपारंपारिक 
ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण इ. यांना दि.४ डिसेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये "मेघदूत”, मलबार हिल, 
मुंबई या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्यात आले होते. आता त्याऐवजी त्यांना “रॉयलस्टोन” पेडर 
रोड, मुंबई या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


2. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेला बंगला पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९१२२७११२०४६५६०७ असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajesh Sudhakar Wadnerkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


R aj e S h S U d h a ka [ 111. त की postalCode=400032, 


2.5.4.20=ab64acf9acc2b1c026a9f36d01 fcfOfef77d967f2bf4 
9a3b51d07aee2982c881, 


Wa d n e I ka r serialNumber=8a80e89f73eb 1ae7a35e5e7 12f49f65856c2b 
2d28f9cffO088bd95c970e1 2ab9, cn=Rajesh Sudhakar 
Wadnerkar 
Date: 2019.12.27 11:27:10 +05'30' 


(रा. सु. वडनेरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 

. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५. संबंधित मा. मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

६. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

८. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

९. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१०. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 


Cc tv A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१ ५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


११. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

१२. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

१९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ७००००१. 

२३. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२४. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२५. उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


